राज्यातील आर्थिकदृष्टया आजारी/ 
अवसायानात असलेले सहकारी साखर 
कारखाने व त्याची उपांगे भागीदारी/ 
सहयोगी / भाडेतत्त्वावर चालविण्यास 
देण्याबाबत निकष निश्चित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ सप्टेंबर, २०२०. 


शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-१००५/प्र.क्र.१७९/३-स, 
दिनांक २०.१०.२००५. 

२) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-१००५/प्र.क्र.१७९/३-स, 
दिनांक २३.११.२००५. 

शासन पूरकपत्र सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-१००५/प्र.क्र.१७९/३-स, 
दिनांक २९.११.२००५. 

8) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-१००५/प्र.क्र.१७९/३-स, 
दिनांक 94.2.2093. 

शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.२१५/३-स 
(शिकाना), दिनांक ६.१२.२०१६. 

शासन शुध्दीपत्रक सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : ससाका-२०१९/ प्र.क्र.१०५/ 
३-स, दिनांक २.७.२०२०. 


Ee) 
— 


AN 
~— 


o~ 
— 
~m 


Tae) 
~n_ 


प्रस्तावना : 


राज्यातील आर्थिकदृष्टया आजारी/ अवसायानात असलेले सहकारी साखर कारखाने व 


त्याची उपांगे भाडेतत्त्वावर / सहभागीदारी/ सहयोगी तत्त्वावर चालविण्यास देण्याबाबतचे निकष 


ठरविण्यासाठी मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाळी वाचा येथे नमूद दिनांक 


२.७.२०२० च्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये समिती गठित करण्यात आली होती. समितीच्या दिनांक 


€.9.2020 व दिनांक २३.७.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार राज्यातील 


आर्थिकदृष्टया आजारी/ अवसायानात असलेले सहकारी साखर कारखाने व त्याची उपांगे भागीदारी/ 


सहयोगी / भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याबाबत निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार 


वाचा येथे नमूद दिनांक २९.११.२००५ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारीत शासन निर्णय 


त्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स 


शासन निर्णय : 


9) 


2. 


राज्यातील आर्थिकदृष्टया आजारी/ अवसायानात असलेले सहकारी साखर कारखाने व 


त्याची उपांगे भागीदारी/ सहयोगी / भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याबाबत यापूर्वी निर्गमित 


करण्यात ss शासन निर्णय/ परिपत्रके या निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. 


दिनांक २.७.२०२० च्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या 


दिनांक ८.७.२०२० व दिनांक २३.७.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या 


निर्णयानुसार राज्यातील आर्थिकदृष्टया आजारी/ अवसायानात असलेले सहकारी साखर 


कारखाने व त्याची उपांगे भागीदारी/ सहयोगी / भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याबाबत 


निकष सोबतच्या जोडपत्र- अ, ब, क, ड, इव ई मध्ये निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००९०४१७४१२४१२०२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


सोबत 


qo. 
११. 


:जोडपत्रअ,ब, क, ड, इव ई (प्रशांत र. पिंपळे ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant 
Ramesh Pimpale ८४ 


108 1 9f7f6d29d043a3e393d79823226 
37, cn=Prashant Ramesh Pimpale 
05'30" 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (सहकार, पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सहकार), मंत्रालय, मुंबई. 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व प्रादेशिक सहसंचाळक (साखर). 

अध्यक्ष/ कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र सहकारी बँक मर्यादित, मुंबई. 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ मर्यादित, नरीमन पॉईंट, मुंबई. 
निवड नस्ती ( 3-9). 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स 


शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स, 
दिनांक ०४.०९.२०२० सोबतचे जोडपत्र-अ 


सहकारी साखर कारखाने भाडेतत्वावर देण्याबाबत अटी व निकष खालीलप्रमाणे - 


१. खालील वर्गातील कारखाने भाडेतत्वावर देण्याचा प्रयास करावा. 


(9) आर्थिकदहष्टया आजारी असलेले कारखाने 
(खालीलपैकी कोणतेही दोन निकष पूर्ण करीत असल्यास कारखाना आर्थिकदृष्टया आजारी 


समजाव). 
(अ) मागील सलग ३ आर्थिक वर्षे संचित तोटा असणे. 
(आ) मागील सलग ३ आर्थिक वर्षे उणे नक्त मूल्य असणे. 
(इ) बाहेरील कर्ज मर्यादा उभारणी मर्यादा संपुष्टात आलेली असणे. 
(ई) मागील सलग ३ आर्थिक वर्षे लेखापरीक्षण वर्ग क किंवा ड असणे. 
(उ) गत तीन हंगामात क्षमतेपेक्षा ५०% पेक्षा कमी गाळप झाले असणे. 
(ऊ) शासकीय अर्थसहाय्याची थकबाकी असणे. 


(२) अवसायनात असलेले कारखाने. 
२. कारखान्याचे किमान प्रतिवर्षी निश्चित भाडे रूपये - 


am.| दैनिकक्षमता | खान्देश व विदर्भ | मराठवाडा विभाग | पश्चिम महाराष्ट्र 
TCD 
किं . | १२५० ₹५० लाख ₹१.५ कोटी ₹१.५ कोटी 
२. । २५०० ते ५००० ₹१कोटी ₹२ कोटी ₹3 कोटी. 
३. । ५००० ते ७५०० ₹१.५ कोटी ₹२.५कोटी. ₹3.५ कोटी. 
४. । ७५०० ते १२००० ।₹२कोटी. ₹२३ कोटी. ₹४ कोटी. 


३. कारखान्याचा भाडेकराराचा कालावधी व कारखाना भाडेतत्वावर देण्याची कार्यपध्दती : - 


३.१)सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्वावर देताना भाडेकराराचा कालावधी किमान ५ व कमाल १५ 


वर्षापर्यंत राहील. 

३.२वरील नमूद निश्चित प्रतिवर्षाच्या भाड्याशिवाय प्र.मे.टन गाळपावर भाडे आकारणीनुसार 
कारखान्याने ई-निविदा मागवाव्यात. 

३.३)कारखाना भाडेतत्वावर देताना ई-निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक राहील. 

३.४) ई-निविदेमध्ये किमान प्रतिवर्षी निश्चित भाडे, प्र. मे. टन गाळपावरील रक्‍कम, अनामत रक्कम, 
कराराची मुदत इ. बाबींचा उललेख आव्यक राहील. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स 


3.4) अनामत रक्कम म्हणून भाडेतत्वावर घेणा-या कारखान्यांने/ कंपनीने वर नमूद केलेल्या एक 
वर्षाच्या निश्चित भाड्याइतकी रक्‍कम कारखान्याकडे बिनव्याजी जमा करावी लागेल अथवा 
तेवढ्या रक्कमेची बँक गॅरंटी द्यावी लागेल. 

३.६)भाडेतत्वावर घेणा-या कारखान्यांने/ कंपनीने दरवर्षीचे भाड्याच्या ५०% रक्कम हंगाम सुरु 
होण्यापूर्वी व उर्वरित ५०% रक्कम हंगाम सुरु झाल्यानंतर ३ महिन्यात भरणे बंधनकारक राहील. 

3.0) कोणत्याही कारणास्तव कारखान्यास गाळप हंगाम घेता आला नाही तरीही प्रतिवर्षीचे निश्चित 
भाडे भरण्याचे बंधन कारखान्यावर राहील. ती रक्‍कम न भरल्यास अनामत रक्कमेतून रक्‍कम 
जप्त करण्यात येईल व भाडेकरार संपुष्टात आणण्यात येईल. 

३.८) कारखाना भाडेतत्वावर देताना सहकारी साखर कारखान्यांना प्रथम प्राधान्य राहील. तथापि, 
खाजगी कारखान्याचे/कंपनीचे निविदेमधील दर जास्त असल्यास सहकारी साखर कारखान्यास 
त्या दराची बरोबरी करण्याची संधी राहील. 

३.९) भाडेकराराच्या मुदतीत MAGS भाडे कारखान्याने शासकीय देणी, वित्तीय संस्थांच्या मुद्दलाची 
परतफेड करणे तसेच जुनी कामगार देणी व शेतकऱ्यांची देणी यासाठी वापरावे. 


४. वित्तीय संस्थांची मान्यता : 
« कारखाना भाडेतत्वावर देण्यासाठी सर्व धनको संस्थांची (सिक्यूअर्ड क्रेडिटर्स) मान्यता घेवून 
ई-निविदा काढणे आवश्‍यक राहील. 


५. भाडेकराराची मुदत संपल्यानंतर संस्थांचे पुनर्जीवन : 


५.१) अवसायकाने ASH मुदत संपताच शक्य असल्यास कलम १९ प्रमाणे कारखान्याचे 
पुनर्जीवन करणेबाबत कार्यवाही करावी. कारखान्याचे पुनर्जीवन शक्य नसल्यास 
कारखान्याची मालमत्ता विक्री करावी व अवसायनाचे कामकाज पूर्ण करावे अथवा 
शासनाच्या सहमतीने परत भाडेतत्वावर कारखाना देणेबाबत निर्णय घ्यावा. 

५.२) कारखाना विक्री करताना अथवा दुसऱ्यांदा कारखाना भाडेतत्वावर देताना कारखाना 
चालविण्यास घेतलेल्या कारखान्यास/ कंपनीला मालमत्ता खरेदीसाठी प्राधान्य देणेस 
हरकत नाही. 


KKKKKKKKKKEKKEK 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स 


शासन निर्णय सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्रमांक : ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स, 


दिनांक ०४.०९.२०२० सोबतचे 'जोडपत्र- ब' 


सहकारी साखर कारखाना भागीदारी तत्वावर (Partnership) देण्यासाठी अटी व निकष :- 


(महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २० नुसार) 


अ.क्र 


अटी/ निकष 


कोणत्याही दोन किवा अधिक सहकारी साखर कारखान्यांना साखर आयुक्त यांच्या 


पूर्वमंजूरीने व अशा प्रत्येक कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेस हजर असलेल्या व मत 


देणाऱ्या सभासदांपैकी तीन agar सभासदांच्या बहुमताने संमत केलेल्या ठरावाद्वारे 
कोणताही विशिष्ट धंदा किंवा कोणतेही विशिष्ट धंदे चालविण्यासाठी भागीदारीचा करार 
करता येईल. परंतु, प्रत्येक सभासदास BAT सर्वसाधारणसभेत घेण्यात येणाऱ्या ठरावाची 
व बैठकीच्या दिनांकांची पूर्ण दहा दिवसांची लेखी नोटीस देणे संस्थेस आवश्‍यक राहील. 


तथापी, ज्या सहकारी साखर कारखान्याने भागभांडवल, कर्ज किवा हमी या स्वरुपात 


शासनाकडून कोणतेही वित्तिय सहाय्य घेतलेले नसेल se संस्थेच्या बाबतीत अशी 


भागीदारी करण्यासाठी निबंधकाच्या पूर्वमंजूरीची आवश्‍यकता असणार नाही. 


भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ यातील कोणतीही गोष्ट अज्ञा भागीदारीस लागू 
होणार नाही. 


सहकारी साखर कारखाना भागीदारी तत्वावर चालविण्यासाठी संबंधीत कारखाना 


त्यासाठी 888091 of Interest, जाहीर करील किंवा कारखाना इतर कारखान्याशी 


संपर्क करुन प्रस्ताव तयार HS Who. 


सहकारी साखर कारखाना भागीदारी तत्वावर देण्याचा काळावधी ५ वर्षापेक्षा अधिक 


आणि जास्तीत जास्त १८ वर्षे इतका राहील. 


आजारी साखर कारखाना भागीदारी चालविण्यास देण्यासाठी सर्व धनको संस्थांची 


(Secured Creditors) मान्यता आवऱयक राहील. 


कारखाना भागीदारी तत्वावर देताना घेणा-या कारखान्यास कर्मचारी आकृतीबंधाप्रमाणे 


कर्मचारी घेण्याची मुभा राहील. 


सहकारी साखर कारखाने भागीदारी तत्वावर देणेची कार्यपध्दती :- 


१) 


सहकारी साखर कारखाने दिर्घ मुदतीवर भागीदारी तत्वावर चालविण्यास देतांना 


लेखापरिक्षक यांनी प्रमाणित केलेल्या आर्थिकपत्रकांनुसार कारखान्याकडे असलेले एकूण 


arid (Total Liability) उदा. वित्तीय संस्थेकडील कर्ज, शासकीय भागभांडवल व कर्ज, देय 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स 


थकीत ऊस दर, ऊस खरेदी कर व इतर शासकीय देणी इ. सह कारखान्याकडील उपपदार्थ 
प्रकल्प विचारात घेवून आणि कारखाना चाळू करणेसाठी करावी लागणारी आर्थिक गुंतवणूक 


याचा विचार करुन कारखान्याने वित्तीय सल्लागार संस्थेकडून ‘Financial Model’ तयार 


करावे. फायनान्सियल मॉडेल तयार करताना ]ोवटच्या तिमाही अखेरची (Last Financial 
Quarter Ending) लेखापरिक्षकाने प्रमाणित केलेल्या आर्थिक पत्रकानुसार आकडेवारी 


विचारात घेणे आवश्‍यक राहील. सदर Financial Model मध्ये वित्तीय सल्लागार संस्थेने सदर 


प्रकल्पासाठी ‘pay back period’ विचारात घेवून भागीदारी कराराचा कालावधी नमूद करणे 
आवर्यक राहील. 
कारखान्याचा प्रस्ताव आर्थिक दृष्टया सक्षम (Financially Viable) असणे आवश्‍यक आहे. 


भागीदारी तत्वावर सहकारी साखर कारखाना चालविण्याबाबतच्या प्रस्तावासोबत परिपूर्ण 
योजना, संबंधित संस्थेची योजनेत सहभागी होण्यासाठीची लेखी सहमती, वित्तिय संस्थेची 
लेखी सहमती, संबंधित संस्थेची सनदी लेखापालांकडून Chartered Accountant) प्रमाणित 


करण्यात आलेली आर्थिक पत्रके, आयकर विवरण पत्रके, आर्थिक ऐपतदारी प्रमाणपत्र, 


प्रस्तावित योजनेमध्ये स्विकारावयाची जबाबदारी/ करावयाची गुतवणुक, अशी गुंतवणुक 
करण्याकरिता उभारावयाचा निधी व त्याकरिता संबंधितांनी मिळविलेली वित्तिय संस्थेची 
लेखी हमी इ. बाबींचा तपशिल प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


कारखाना भागीदारी तत्वावर देण्याचा प्रस्ताव अंतिमत: मान्यतेसाठी शासन निर्णयानुसार 
नियुक्‍त समितीकडे सादर केल्यानंतर सदर प्रस्तावावर समितीने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे व 


त्याबाबत Ae अटी व शर्तीनुसार साखर आयुक्तालयाचे स्तरावर करार करण्यास मान्यता 


देण्यात येईल. तसेच ज्या कारखान्यास भागीदारी तत्वावर चालविण्यासाठी द्यावयाचा अंतिम 
निर्णय झाला अशा कारखान्याने प्राधान्याने शासकीय थकीत देणी भरणा करणे आवश्यक 


आहे. तथापि, अश्ीी रक्‍कम एकरकमी भरणे शक्‍य नसल्यास विहित कालावधीमध्ये रक्‍कम 


भरणेबाबत कारखान्याने हमीपत्र द्यावे. 
सहकारी साखर कारखान्यांनी अधिनियमातील तरतूदी व वरील अटी-शरर्तीचे पालन न 


करता परस्पर त्यांचे स्तरावर सामंजस्य करार (MOU) करुन भागीदारी तत्वावर सहकारी 


साखर कारखाना चालविण्याचा निर्णय घेतल्यास होणारे आर्थिक नुकसान आणि 
अधिनियमाचे उल्लंघन या बाबतची संपूर्ण जबाबदारी ही संचालक मंडळ आणि कार्यकारी 


संचालक यांची राहील. 


KKKKKKEKKEKKEKRKKKKR 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स 


शासन निर्णय सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्रमांक : ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स, 


दिनांक ०४.०९.२०२० सोबतचे 'जोडपत्र- क' 


सहकारी साखर कारखाना सहयोगी तत्वावर (00॥80018107)देण्याबाबतच्या अटी व निकष 


(महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २०-ए नुसार) 


कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्यास औद्योगिक गुंतवणूक, वित्तिय सहाय्य अथवा 


पणन व व्यवस्थापन तज्ञ सेवा यासह कोणताही विशिष्ट धंदा किंवा धंदे चालविण्यासाठी 


कोणत्याही शासकीय supa किंवा राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही 


उपक्रमाशी राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेने (आणि राज्य शासन लादेळ अशा अटी आणि 


शर्ती यांना अधीन राहून व विहित करील star रीतीने) सहयोग करता येईल. 


कोणत्याही साखर कारखान्याकडून केल्या जाणाऱ्या सहयोगाच्या परियोजनेस मान्यता 


देण्यापूर्वी खालील गोष्टींचा यथायोग्य विचार करण्यात यावा. 


(अ) परियोजना आर्थिकदृष्टया सक्षम असावी. 


(ब) संबंधित साखर कारखान्याच्या सहकारी स्वरुपाला कोणत्याही प्रकारे बाधा न 


येता, परियोजनेची अंमलबजावणी करता यावी. 


(क)ती परियोजना संबंधित कारखान्याच्या सभासदांच्या हितास पोषक असावी, 


सार्वजनिक हिताची असावी आणि एकंदरीत सहकारी चळवळीळा हितकारक 
असावी. 


(ड) ज्या संस्थेने भाग भांडवल, कर्ज किंवा हमी या स्वरुपात शासनाकडून कोणतेही 


वित्तिय सहाय्य घेतळेले नसेळ अशा संस्थेच्या बाबतीत राज्य शासनाच्या 


पूर्वमंजूरीची आवऱ्यकता असणार नाही. तथापि, वरील (आ), (ब), (क) ची पूर्तता 


होत असल्यास सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने कारखाना सहयोगी तत्वावर देता 
येईल. 


सहकारी साखर कारखाना सहयोगी तत्वावर चालविण्यास देण्यासाठी संबंधीत 


कारखाना त्यासाठी Expresion of Interest जाहीर करेल किंवा कारखाना शासकीय 


उपक्रमाशी अथवा शासनाने मान्यता दिलेल्या उपक्रमाशी संपर्क करुन प्रस्ताव तयार करु 
Aho. 


सहकारी साखर कारखाना सहयोगी तत्वावर देण्याचा कालावधी ५ वर्षापेक्षा अधिक आणि 


जास्तीतजास्त १८ वर्षे इतका राहील. 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स 


4) 


आजारी साखर कारखाना सहयोगी तत्वावर चालविण्यास देण्यासाठी सर्व धनको संस्थांची 


(Secured Creditors) मान्यता आवऱयक राहील. 


कारखाना सहयोगी तत्वावर देताना कारखाना घेणा-या उपक्रमास कर्मचारी 
आकृतीबंधाप्रमाणे कर्मचारी घेण्याची मुभा राहील. 


सहकारी साखर कारखाने सहयोगी तत्वावर देणेची कार्यपध्दती :- 


१) 


सहकारी साखर कारखाने दिर्घ मुदतीवर सहयोगी तत्वावर चालविण्यास देतांना लेखापरिक्षक 
यांनी प्रमाणित केलेल्या आर्थिकपत्रकांनुसार कारखान्याकडे असलेले एकूण दायीत्व (Total 
Liability) उदा. वित्तीय संस्थेकडील कर्ज, शासकीय भागभांडवल व कर्ज, देय थकीत ऊस दर, 
ऊस खरेदी कर व इतर शासकीय देणी इ. सह कारखान्याकडीळल उपपदार्थ प्रकल्प विचारात 
घेवून आणि कारखाना चाळू करणेसाठी करावी लागणारी आर्थिक गुंतवणूक याचा विचार करुन 
कारखान्याने वित्तीय सल्लागार संस्थेकडून ‘Financial Model’ तयार करावे. फायनान्सियल 
मॉडेळ तयार करताना ace तिमाही अखेरची (Last Financial Quarter Ending) 
लेखापरिक्षकाने प्रमाणित केलेल्या आर्थिक पत्रकानुसार आकडेवारी विचारात घेणे आवश्‍यक 
Wels. सदर Financial Model मध्ये वित्तीय सल्लागार संस्थेने सदर प्रकल्पासाठी ‘pay back 
period’ विचारात घेवून सहयोगी तत्वावर करावयाच्या कराराचा कालावधी नमूद करणे 
आवश्यक राहील. 

कारखान्याचा प्रस्ताव आर्थिक दृष्टया सक्षम (Financially Viable) असणे आवश्‍यक आहे. 

सहयोगी तत्वावर सहकारी साखर कारखाना चालविण्याच्या प्रस्तावासोबत परिपूर्ण योजना, 
संबंधीत संस्थेची योजनेत सहभागी होण्यासाठीची लेखी सहमती, वित्तिय संस्थेची लेखी सहमती, 
संबंधित संस्थेची सनदी लेखापालांकडून [Chartered Accountant] प्रमाणित करण्यात 
आलेली आर्थिक पत्रके, आयकर विवरण पत्रके, आर्थिक ऐपतदारी प्रमाणपत्र, प्रस्तावित 
योजनेमध्ये स्विकारावयाची जबाबदारी/ करावयाची गुतवणुक अशी गुंतवणूक करण्याकरिता 
उभारावयाचा निधी व त्याकरीता संबंधितांनी मिळविलेली वित्तिय संस्थेची लेखी हमी इ. बाबींचा 
तपशील प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

कारखाना सहयोगी तत्वावर देण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केल्यानंतर सदर 
प्रस्तावावर शासन निर्णयानुसार नेमलेल्या समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार नमूद अटी व 
शर्तीनुसार साखर आयुक्तालयाचे स्तरावर करार करण्यास मान्यता देण्यात येईल. तसेच ज्या 
कारखान्यास अथवा शासकीय उपक्रमास सहयोगी तत्वावर चालविण्यासाठी द्यावयाचा अंतिम 
निर्णय झाला अशा कारखान्याने प्राधान्याने शासकीय थकीत देणी भरणा करणे आवश्‍यक आहे. 
तथापि, अशी रक्‍कम एकरकमी भरणे शक्‍य नसल्यास विहित कालावधीमध्ये रक्कम भरणेबाबत 
कारखान्याने हमीपत्र द्यावे. 

सहकारी साखर कारखान्यांनी अधिनियमातील तरतूदीं व उपरोक्‍त अटी-शर्तीचे पालन न करता 
परस्पर त्यांचे स्तरावर सामंजस्य करार (MOU) करुन सहयोगी तत्वावर सहकारी साखर 
कारखाना चालविण्याचा निर्णय घेतल्यास होणारे आर्थिक नुकसान आणि अधिनियमाचे उल्लंघन 
या बाबतची संपूर्ण जबाबदारी ही संचाळक मंडळ आणि कार्यकारी संचालक यांची राहील. 


KKEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स 


शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स, 
दिनांक ०४.०९.२०२० सोबतचे 'जोडपत्र- ड' 


बूट (8001) तत्वावरील सहवीज निर्मिती प्रकल्प कारखान्यास खरेदी करणेसाठी निकष 
(उपप्रकल्पाकरिता) 


अ.क्र. निकष/ अटी 


१. ।बूट तत्वावरील सहवीज निर्मिती प्रकल्प खरेदी करण्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण 
सभेची पूर्वमंजूरी आवश्‍यक राहील. 


२. । सहकारी साखर कारखाना ज्या आर्थिक वर्षात 'बुट' तत्वावरील प्रकल्प विकत घेणार 
असेल, त्या वर्षातील प्रकल्पाची किंमत (घसारा विचारात घेऊन) निश्चित करणे 
आव्यक आहे. 


३. । संबंधित सहकारी साखर कारखाना व कंपनी यांनी आपआपसात निर्णय घेणेपूर्वी बुट 
तत्वावरील प्रकल्पाची आर्थिक व तांत्रिक सक्षमता (Economic & Technical Viability) 
तपासणे आवश्‍यक आहे. यासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिटयूट, पुणे अथवा सनदी 
लेखापाल(018880 Accountant) किंवा फर्म यांचा अहवाल घ्यावा. 

सदर आर्थिक व तांत्रिक सक्षमता TARA यंत्रणेने एनर्जी परचेस अँग्रीमेंट , 
कामगार, वित्तिय संस्था आणि इतर येणी-देणी, महावितरण कंपनी व महाराष्ट्र एनर्जी 
डेव्हलपमेंट अँथॉरीटी (MEDA) यांच्याकडील येणी-देणी व अनुदान याबाबत 
वस्तुनिष्ठ माहितीचा अहवालात समावेश असावा. प्रदुषण आणि पर्यावरणाविषयी 'ना 
हरकत' प्रमाणपत्राबाबत माहितीचा समावेश अहवालात करावा. 


ह. EPA (Energy Purchase Agreement) बाबत पुढील कालावधीमध्ये मिळणारा दर 
विचारात घेवून बुट तत्वावरील प्रकल्प विकत घेतल्यानंतर सहकारी साखर 
कारखान्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर होणाऱ्या परिणामांची सविस्तर माहिती तपासणे 
आव्यक राहील. 


५. | Ge तत्वावरील प्रकल्प राबविताना सहकारी साखर कारखान्यास दिलेली मान्यता, 
त्यामधील अटी व शर्ती आणि सहकारी साखर कारखान्याने ज्या सहकारी संस्थेशी/ 
कंपनीशी बुट तत्वावरील करार केलेला असेल, त्या करारातील अटी व शर्ती यांची 
तपासणी करुन पूर्तता झाली असल्याची खात्री करावी. 


६. | कारखान्याकडील शासकिय कर्ज, भागभांडवल, थकहमी व थकहमीझुल्क याबाबतचा 
सविस्तर आढावा घेतला जावा. कारखान्याने शासकीय देय रक्‍कम भरावी. सदरची 
रक्‍कम कारखान्यास भरणे WRT नसल्यास कारखाना प्राधान्याने शासकीय रक्‍कम 
कशी भरणार याचा तपशील देऊन रक्‍कम भरण्याबाबत हमीपत्र द्यावे. 


७. । उभय पक्षांनी प्रकल्प खरेदीचा निर्णय झाल्यानंतर नोंदणीकृत करार करणे आवश्‍यक 
राहील. करारातील अटीनुसार उभय पक्षांमध्ये वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत योग्य 
त्या प्राधिकरणासमोर दाद मागणेबाबत करारामध्ये स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक आहे. 


KKKKKKKKKKEKKKKKERKKKKKR 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स 


शासन निर्णय सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्रमांक : ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स, 


दिनांक ०४.०९.२०२० सोबतचे 'जोडपत्र- इ' 


सहकारी साखर कारखान्याचे आसवणी /इथेनॉल/सहवीज प्रकल्प भाडेतत्वावर देणेसाठीचे निकष 


(उपप्रकल्पाकरीता) 


निकष / अटी 


सहकारी साखर कारखान्याने उपप्रकल्प भाडेतत्वावर देणेपूर्वी सर्वसाधारण सभेची 
पूर्वमंजूरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


सहकारी साखर कारखान्याने भाडेतत्वावर द्यावयाच्या प्रकल्पाच्या क्षमतेप्रमाणे कमीतकमी 


प्रतिवर्षीचे भाडे निश्चित करावे. याशिवाय सदर प्रकल्प भाडेतत्वावर घेणा-याकडून 


अनामत रक्‍कम (Deposit) घ्यावी. सदरचे 'भाडे' भाडेतत्वावर देणाऱ्या कारखान्याने 


प्रकल्प अहवाल तयार करणाऱ्याच्या सल्ल्याने ठरवावे. 


भाडेतत्वावरील प्रकल्पाची आर्थिक व तांत्रिक सक्षमता (Economic & Technical 
Viability) तपासणे आवश्‍यक आहे. यासाठी वसंतदादा झुगर इन्स्टिटयूट, पुणे अथवा 


सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) किंवा फर्म यांचा अहवाल घ्यावा. 


सदर आर्थिक व तांत्रिक सक्षमता तपासणाऱ्या यंत्रणेने एनर्जी परचेस side, 


कामगार, वित्तिय संस्था आणि इतर येणी देणी, महावितरण कंपनी व महाराष्ट्र एनर्जी 


डेव्हलपमेंट अँथॉरीटी (MEDA) यांच्याकडील येणी देणी व अनुदान याबाबत माहितीचा 


अहवालात समावेश असावा. प्रदुषण आणि पर्यावरणाविषयी 'ना-हरकत' प्रमाणपत्राबाबत 


माहितीचा समावेश अहवालात करावा. 


प्रकल्प भाडेतत्वावर देण्याचा कालावधी कमाल १८ वर्षे असावा. संबधीत सहकारी साखर 


कारखाना व प्रकल्प भाडेतत्वावर घेणारा सहकारी/खाजगी कारखाना/कंपनी यांनी 


भाडेतत्वावर देण्याच्या करार काळावधीत किती उत्पन्न/भाडे होईल याचा विचार करुन 


कालावधी निश्चित करावा. 


भाडेतत्वावर प्रकल्प देताना ई-निविदा प्रणालीचा (E-Tendering) अवलंब करावा व 
जास्तीत जास्त किंमतीची निविदा अंतिम करणेत यावी. 


भाडेतत्वावर प्रकल्प देताना सहकारी साखर कारखान्यास संबधित प्रकल्पासाठी दिलेली 


मान्यता, त्यामधील अटी व शार्ती यांची तपासणी करुन पूर्तता झाली असल्याची खात्री 
करावी. 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स 


७. 


सहकारी साखर कारखान्याने सहवीज निर्मिती प्रकल्प भाडेतत्वावर देताना EPA(Energy 


Purchase Agreement) करारानुसार भाडेकरार कालावधीमध्ये मिळणारा दर विचारात 
घ्यावा. 


कारखान्याकडीळ शासकिय कर्ज, भागभांडवल, थकहमी, थकहमीझुल्क, देय FRP 


यांच्याबाबतचा सविस्तर आढावा घेतळा जावा. सहकारी साखर कारखान्याकडील 


त्याबाबतचा आर्थिक सद्यस्थितीचा आढावा घेतळा जावा व शासकीय थकबाकी 


प्राधान्याने देण्यात यावी. 


आसवणी प्रकल्प/इथेनाल प्रकल्प/सहवीज निर्मिती प्रकल्पामध्ये आधुनिकीकरण आणि 


विस्तारीकरणामध्ये भाडेतत्वावर घेणा-याने भांडवली खर्च करावयाचा असल्यास प्रकल्प 


भाडेतत्वावर घेणाऱ्याची जबाबदारी राहील. करार संपताच संपूर्ण प्रकल्प जसा आहे तसा 


हस्तांतरीत करावा लागेल. 


7 ०. 


उभयपक्षांनी नोंदणीकृत करार करणे आवश्‍यक राहील. करारातील अटीनुसार उभय 


पक्षांमध्ये वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत योग्य त्या प्राधिकरणासमोर दाद मागणेबाबत 
करारामध्ये स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्‍यक आहे. 


KKKKKKKKKKKEKKEKKKEKKERKE मामी मीमा ममी मीली 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स 


शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स, 
दिनांक ०४.०९.२०२० सोबतचे 'जोडपत्र- ई' 


सहकारी साखर कारखान्यांने आसवणी प्रकल्प /इथेनॉल प्रकल्प /सहवीज प्रकल्प भाडेतत्वावर 


घेणेसाठीचे निकष (उपप्रकल्पाकरीता) 


अ.क्र निकष / अटी 


| , | सहकारी साखर कारखान्याने उपप्रकल्प भाडेतत्वावर घेणेसाठी सर्वसाधारण 
सभेची पूर्वमंजूरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


२. | सहकारी साखर कारखान्याने प्रथमत: भाडेतत्वावर घ्यावयाचा प्रकल्प आथिक 


व तांत्रिकरष्टया सक्षम असल्याची खात्री करणे आव्यक आहे. 


३. प्रकल्प भाडेतत्वावर घ्यावयाचा कालावधी किमान ७ व कमाल १८ वर्ष 
असावा. 


४. | भाडेतत्वावर प्रकल्प घेताना करारातील अटी व शार्ती कारखान्याच्या हितास 


बाधक नसाव्यात. भाडेकरार कारखान्यासाठी आर्थिकदृष्टया तोटयाचा नसावा. 


पु. सहवीज प्रकल्पाबाबत ->%नुसार (Energy Purchase Agreement) पुढील 


कालावधीमध्ये मिळणारा दर विचारात घेवून सहकारी साखर कारखान्याच्या 


आर्थिक परिस्थितीवर होणाऱ्या परिणामांची सविस्तर माहिती तपासणे आवश्‍यक 
राहील. 


६. । कारखान्याकडील झासकिय कर्ज , भागभांडवल , थकहमी , थकहमीशुल्क, 


देय FRP यांच्याबाबतचा सविस्तर आढावा घेतला जावा. सहकारी साखर 


कारखान्याने आसवणी/इथेनॉल/सहवीज प्रकल्प भाडेतत्वावर घेतल्यास 


मिळणा-या उत्पन्नातून शासकीय थकबाकी प्राधान्याने भरावी. त्याबाबतचे 


हमीपत्र कारखान्याने द्यावे. 


७. | सहकारी साखर कारखान्यांनी वरील उपप्रकल्प घेण्याबाबत निर्णय झाल्यानंतर 


उभयपक्षांनी नोंदणीकृत करार करणे आवश्यक राहील. करारातील अटीनुसार 


उभय पक्षांमध्ये वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत योग्य त्या प्राधिकरणासमोर दाद 
मागणेबाबत करारामध्ये स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्‍यक आहे. 


KKKKKKKKEKKKKKKKKKRKEKEKEKKER 


पृष्ठ १२ पैकी 92 


